RNI No. MAHBIL/ 2009/ 40124 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग पाच 


वर्ष ४, अंक १८ ] 


बुधवार, जुलै १८ , २०१८ / आषाढ २७, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ५, किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक ४६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक १८ जुलै , २०१८ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा 
नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 


L. A. BILL No. LLVI OF 2018 . 


A BILL 


FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LEGISLATURE 

MEMBERS SALARIES AND ALLOWANCES ACT . 


१ ९ ५६ चा 


सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ५६. 
महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम यात आणखी 

सुधारणा करण्यासाठी विधेयक . 
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम 
यात आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकोणसत्तराव्या वर्षी, याद्वारे , पुढील 
अधिनियम करण्यात येत आहे : 

( १) या अधिनियमास , महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेतन व भत्ते ( सुधारणा) अधिनियम , संक्षिप्त नाव व 
२०१८ असे म्हणावे . 

( १ ) 


१ . 


प्रारंभ . 


भाग पाच - ४६-१. 
एचबी - १७३६-१ . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , जुलै १८ , २०१८ / आषाढ २७, शके १९ ४० 


( २) तो, दिनांक २४ ऑगस्ट २०१६ पासून अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल . 


सन १ ९ ५६ चा 

महाराष्ट्र 
अधिनियम 
क्रमांक ४ ९ 


याच्या कलम ५ 


२ . महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम याच्या कलम ५ च्या पोट -कलम (१ ) 
मधील, 

( क ) पहिले परंतुक वगळण्यात येईल ; 

( ख ) दुस - या परंतुकामधील, “ आणखी असे की या मजकुराऐवजी " परंतु ” हा मजकूर दाखल 
करण्यात येईल ; 

( ग) तिस - या परंतुकामधील , “ परंतु , आणखी असे की , ” या मजकुराऐवजी “ परंतु आणखी असे 
की , ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 


ची सुधारणा. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , 


जुलै १८ , २०१८ / आषाढ २७ , शके १ ९ ४० 


३ 


उद्देश व कारणे याचे निवेदन 


. 


. 


महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम ( १९ ५६ चा ४९ ) यात इतर गोष्टींबरोबरच 
राज्य विधानमंडळाच्या सदस्य यांना वेतन आणि दैनिक भत्ते, प्रवास भत्ते, बैठक भत्ता, दूरध्वनी भत्ता, आतिथ्य भत्ता 
इत्यादींसारखे इतर विवक्षित भत्ते प्रदान करण्यासाठी तरतूद आहे. उक्त अधिनियमाच्या कलम ५ च्या पोट- कलम (१) 
च्या खंड (दोन ) अन्वये राज्य विधानमंडळाचे सदस्य हे, रस्ते, समुद्र किंवा नदी या मार्गाने प्रवास करण्यासाठी तसेच 
आगगाडीने किंवा आगबोटीने प्रवास करण्यासाठी विहित करण्यात येईल अशा दराने प्रवास भत्ता मिळण्यास हक्कदार 
आहेत आणि , दिनांक २४ ऑगस्ट २०१६ पासून महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे ( भत्ते) नियम, १९ ५ ९ याच्या 
नियम ५ च्या उप -नियम ( १) च्या खंड ( क ) मध्ये या प्रयोजनासाठीचे दर, प्रति किलोमीटर पंधरा रुपये इतक्या दराने 
विहित करण्यात आले आहेत . उक्त कलम ५ याच्या पोट-कलम (१) च्या पहिल्या परंतुकान्वये, राज्य विधानमंडळाचा 
सदस्य हा , असे अधिवेशन किंवा सभा ज्या ठिकाणी भरविण्यात आली असेल त्या ठिकाणी किंवा सदस्य म्हणून जी 
कर्तव्ये असतात त्यांच्याशी संबंधित काम जेथे चालते त्या ठिकाणी सामान्यतः राहत असेल किंवा कामधंदा करीत 
असेल तर अशा सदस्याला त्या निवासस्थानापासून किंवा कामधंद्याच्या जागेपासून जेथे अधिवेशनकिंवा सभा भरली 
आहे अशाठिकाणापर्यंत व परत,किंवा सदस्य या नात्याने त्याची जी कर्तव्ये असतील त्याच्याशी संबंधित काम जेथे 
चालू 

असेल अशा ठिकाणापर्यंत व परत याप्रमाणे त्याने केलेल्या प्रवासाकरिता सहा रुपये प्रति किलोमीटर या दराने 
प्रवास भत्ता मिळण्यास हक्कदार असेल . राज्य विधानमंडळाच्या सर्व सदस्यांना प्रदान करावयाच्या प्रवास भत्त्यामध्ये 
एकरुपता आणण्यासाठी, दिनांक २४ ऑगस्ट २०१६ पासून उक्त कलमाच्या पोट- कलम ( १) चे पहिले परंतुक 
वगळण्याचे प्रस्तावित केले आहे. जेणेकरून , असे अधिवेशन किंवा सभा ज्या ठिकाणी भरविण्यात आली असेल 
त्या ठिकाणी किंवा सदस्य म्हणून जी कर्तव्ये असतात त्यांच्याशी संबंधित काम जेथे चालते त्या ठिकाणी सामान्यतः 
राहत असेल किंवा कामधंदा करीत असेल असा राज्य विधानमंडळाचा सदस्य त्यातील उक्त नियम ५ अन्वये 
प्रवास भत्ता मिळण्यास देखील हक्कदार असेल . पहिले परंतुक वगळल्याच्या परिणामी उक्त कलम ५ च्या 
पोट - कलम (१) च्या दुस- या व तिस- या परंतुकामध्ये योग्य त्या सुधारणा करण्याचेदेखील प्रस्तावित केले आहे. 

२. म्हणून हे विधेयक सादर करण्यात येत आहे . 


. 


नागपूर , 


गिरीश बापट , 


दिनांक १७ जुलै , २०१८ . 


संसदीय कार्य मंत्री. 


भाग पाच - ४६-२ . 
एचबी - १७३६-२ . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , जुलै १८ , २०१८/ आषाढ २७, 


शके १ ९ ४० 


वित्तीय ज्ञापन 


•. 


हे विधेयक , राज्य विधानमंडळाचा अधिनियम म्हणून अधिनियमित झाल्यावर, त्यात राज्याच्या एकत्रित 
निधीतील पुढील अतिरिक्त खर्चांचा अंतर्भाव असेल 

या विधेयकात , उक्त कलम ५ च्या पोट - कलम (१ ) च्या खंड (२ ) मधील पहिले परंतुक, दिनांक २४ ऑगस्ट 
२०१६ पासून वगळण्याचे प्रस्तावित केले आहे . ज्यामुळे , राज्य विधानमंडळाचा एखादा सदस्य , असे अधिवेशन 
किंवा सभा ज्या ठिकाणी भरविण्यात आली असेल त्या ठिकाणीकिंवा सदस्य म्हणून जी कर्तव्ये असतात त्याच्याशी 
संबंधित काम जेथे चालते त्या ठिकाणी सामान्यतः राहत असेल किंवा कामधंदा करीत असेल तर , त्यातील उक्त 
नियम ५ अन्वये प्रवास भत्ता मिळण्यास देखील हक्कदार असेल . अशा सदस्यांना द्यावयाच्या प्रवास भत्त्यांसंबंधात 
होणारा अतिरिक्त आवर्ती खर्च सुमारे ३७,१०,८४० रुपये प्रतिवर्ष इतका अंदाजित केला आहे. 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , जुलै १८ , २०१८/ आषाढ २७, शके १९ ४० 
भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०७ अन्वये राज्यपालांची शिफारस 

( महाराष्ट्र शासन , विधी व न्याय विभाग, आदेशाची प्रत ) 
भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०७ याच्या खंड ( ३ ) अन्वये महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा वापर करून ते महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेतन व भत्ते ( सुधारणा) विधेयक, २०१८ 
विचारार्थ घेण्याबाबत महाराष्ट्र विधानसभेस शिफारस करीत आहेत. 


विधान भवन : 
नागपूर , 
दिनांक १८ जुलै , २०१८ . 


डॉ . अनंत कळसे , 

प्रधान सचिव , 
महाराष्ट्र 

विधानसभा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY IC . DIRECTOR , SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION, 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD. 


